वस्तू व सेवाकर विभागातील (पूर्वीचा 
विक्रीकर विभाग) आस्थापनांवरील मुख्य 
संवर्गातील १७०४ तसेच इतर संवर्गातील 
५८५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. विकवि-१०२१/१०४/प्र.क्र.२७/वि.प्र.४ (१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९(भाग ७)/२००४/विसु-१, दि.०१/०९/२००४, 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१२११/प्र.क्र.२९१/वि.प्र.४, दि.१८/११/२०११, 

(३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकआ-१२१२/प्र.क्र.१७४/वि.प्र.४,दि.३/०४/२०१४ 

(४ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकआ १०१४/प्र.क्र.१६७/वि.प्र.४,दि.९/०५/२०१४, 

(५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१२१६/प्र.क्र.५३/वि.प्र.४, दि.१३/१०/२०१६, 

दि.२८/०२/२०१७, दि.१७/१०/२०१७, 

(६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१०/०२/२०१७. 

(७) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१२१८/प्र.क्र.६/वि.प्र-४, दि.२९/०१/२०१८, 
दि.२०/०३/२०१८, 

(८) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०२/२०१७, 
दि.०३/१०/२०१७, दि.०८/०१/२०१८, दि.०५/०३/२०१८, दि.०७/०९/२०१८, दि.२१/०२/२०१९, 
दि.११/०९/२०१९, दि.१२/०२/२०२०, दि.३१/०८/२०२०, दि.१५/०२/२०२१ व दि.१०/०८/२०२१, 

(९) राज्यकर आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. विकवि-२०११/आस्थापना-३/पुनर्रचना कक्ष/२०१६/प्र.क्र.८९, 
दि.२८/०८/२०१८, 

(१०) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१४९/वि.प्र-४, दि.०५/१०/२०१८, 

दि.१२/०३/२०१९, दि.१९/१०/२०१९, दि.२०/०३/२०२० व दि.१४/०९/२०२०, 

(११) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१०२१/१०४/प्र.क्र.२७/वि.प्र-४ (१), दि.१२/०३/२०२१, 

(१२) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र वस्तु व सेवाकर विभाग यांचे पत्र क्र.विकवि-२०११/आस्थापना-३, 

/पुनर्रचना कक्ष/प्र.क्र. ५८-अ, मुंबई दि.०३/०८/२०२१. 


( 
( 


प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विकवि १२११/प्र.क्र.२९१/वि.प्र.४,दि.१८/११/२०११ अन्वये 


विक्रीकर विभागाच्या पुनर्रचनेचा आढावा घेण्यात आला असून मुख्य संवर्गात ९,८४२ पदांना मान्यता 


देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन दि.०३/०४/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये गट-ड व अन्य किरकोळ 


संवर्गातील २,२७८ पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. वस्तू व सेवाकर विभागातील (पूर्वीचा 


विक्रीकर विभाग) आस्थापनांवरील मुख्य संवर्गातील एकूण १७०४ अस्थायी पदांना, तसेच इतर 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२१/१०४/प्र.क्र.२७/वि.प्र.४ (9) 


संवर्गातील २२७८ मंजूर पदांपैकी ५८५ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.११ येथील दि.१२/०३/२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वस्तू व सेवा कर विभागास 


सदर पदांची यापुढेही आवश्‍यकता असल्याने उक्त अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
वर प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या वस्तू व सेवाकर विभागातील (पूर्वीचा विक्रीकर विभाग) 


आस्थापनांवरील मुख्य संवर्गातील एकूण १७०४ अस्थायी पदांना, तसेच इतर संवर्गातील ५८५ अस्थायी 
पदांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ मधील 


अटींच्या अधीन दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंतच्या मुदतवाढीस शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

सदर कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंधास 
उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. त्यांनतर सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 


करण्याकरिता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 


२. यासंदर्भात होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या संबंधित लेखाशीर्षाखाली त्या-त्या वर्षाकरीता 


मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१. “मागणी क्र.जी-१, प्रधानशीर्ष २०४०, विक्री, व्यापार इत्यादींवरील कर, (००) ००१- 
संचाळन व प्रशासन, (00) (09) राज्यकर आयुक्‍त (२०४० ००४२), ०१ वेतन” 


२. “मागणी क्र.जी-१, प्रधानशीर्ष २०४०, विक्री, व्यापार इत्यादींवरील कर, १०१ वसुली 
खर्च, (०१) वसुली खर्च, (०१) (०१) राज्यकर विभाग, (२०४० ००५१) ०१ वेतन” 


३. “मागणी क्र.जी-१, प्रधानशीर्ष २०२०, उत्पन्न व खर्च यावरील करांची वसुली (००) 
००१-संचालन व प्रशासन, व्यवसाय, व्यापार आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर 


(00) (०१) राज्यकर आयुक्‍त (२०२० ००२३) ०१ वेतन” 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र८/१६/आ.पु.क., 


दि.१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२१/१०४/प्र.क्र.२७/वि.प्र.४ (9) 


४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या https://www.maharashtra.gov.in या 


वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२४१२२१४४५७०५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
qo) प्रधान सचिव (वि.सु.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
११) कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-४/वि.प्र.१,२,३,/आ.पु.क. 

१२) निवड नस्ती (वि.प्र.४) 


S 


(2 


Latika Vivek 
Patil पण 7 
(लतिका वि.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग. 
प्रति, 
१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर, 
३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर, 
४) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


